परिवहन व बंदरे विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती 
(Project Implementation Committee) गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०४२२/प्र.क्र.९१/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २२ एप्रिल २०२२ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंस-२०११/ प्र.क्र.१२५/ ३९, 
दिनांक २३.०९.२०११. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. १२५६/ फाईल/डीआयटी /२०१२, 

दिनांक २१.०९.२०१२. 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५. 

गृह विभाग, शासनपत्र क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.३०.०३.२०२२. 


2८:८2 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागरिकांना 
माफक दरात, जलद व पारदर्शकरित्या ई-सेवा पुरविण्याच्या हेतूने राज्याचे ई-प्रशासन धोरण संदर्भाधीन 
जाहीर करण्यात आलेले आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद १२.३ नुसार संबंधित प्रशासकीय 
विभागांनी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. 
तसेच उपर्निर्दिष्ट क्र.२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ मध्ये प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची रचना 
विहित केलेली आहे. त्यानुसार उपर्निदिष्ट क्र.३ अन्वये गृह विभागासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती 
गठीत करण्यात आली होती. तथापि, गृह विभागातील विविध उपविभागामधीळ कामकाजाचे 
संवेदनशील व तातडीचे स्वरुप विचारात घेता, गृह (परिवहन व बंदरे) या उप विभागाकरीता 
संगणकीकरण आणि ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची 
(Project Implementation Committee) स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय: 
सामान्य प्रशासन विभागाने उपर्निदिष्ट क्र. १व २ येथील झासन निर्णयान्वये दिलेल्या मार्गदर्ाक 
सूचना / निदेशानुसार गृह (परिवहन व बंदरे) विभाग, तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४२२/प्र.क्र.९१/परि-४ 


कार्यालयामध्ये संगणकीकरण व ई-प्रशासन प्रणाली राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प 


अंमलबजावणी समितीची (Project Implementation Committee) गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम समितीवरील पद 
[ae अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव (वित्त) किवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव (नियोजन) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
४ प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान किवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
५ एन.आय.सी. चे प्रतिनिधी (आवऱयकतेनुसार) सदस्य 
& सह/ उप सचिव (परिवहन) सदस्य सचिव तथा समन्वय 
अधिकारी 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, 


मुंबई हे त्यांच्या उपविभागाशी संबंधित प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 


बैठकीसाठी निमंत्रित सदस्य म्हणून उपस्थित राहतील. 


oe 


परिवहन व बंदरे विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांबाबत सदर समितीचा निर्णय अंतिम राहील. 


तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी विभागाचे सह/ उप सचिव (परिवहन) यांना नोडल ऑफीसर म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


8. 


Ser ( 


~~ 


~~ 


~~ 


उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणाशी सुसंगत धोरण ठरविणे. 

गृह विभाग (परिवहन व बंदरे) आणि परिवहन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये 
व स्वायत्त संस्था यांचे कामकाज ऑनलाईन करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणे. तसेच, 
आवर्यकतेनुसार वेळोवेळी बैठका घेणे. 

गृह (परिवहन व बंदरे) विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची व्याप्ती 
ठरविणे व विभागासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प सुरु करण्यासाठी RPF (Request for Proposal) 
अंतिम करुन निविदा प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करणे. 

गृह (परिवहन व बंदरे) विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांच्या अंमळबजावणी करण्यासाठी 
आव्यक ते हार्डवेअर/ सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी निर्णय घेणे. 

गृह (परिवहन व बंदरे) विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांचा आढावा घेणे. परिवहन विभागामध्ये 
किंवा अधिनस्त कार्यालयासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी आवश्‍यकतेनुसार 
नामिकाप्रविष्ट संस्थांमधुन सल्लागाराची निवड करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४२२/प्र.क्र.९१/परि-४ 


६) सामान्य प्रशासन विभागाने (माहिती तंत्रज्ञान) वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार प्रकल्प अंमलबजावणी समितीस अधिकार राहतील. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२२१२१७१७७२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI BHARAT 
R 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई-३२. 
. सह सचिव (आस्था-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. 


सह सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.निवडनस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


